पदोन्नती 

जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील 

कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) संवर्गातून 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप 

विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती 

महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७५/सेवा-२ 
हुतात्मा राजगुरु मार्ग, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: ०३.१२.२०२१ 
शासन आदेश 
प्रस्तुत आदेशान्वये सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीतील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद 

केलेल्या जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांना 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावर वेतनस्तर 
एस-२० रु.५६,१००-१,७७,६०० या वेतनश्रेणीत जेष्ठतेनुसार, तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत 
असून पदोन्नतीनंतरची त्यांची पदस्थापना परिशिष्ट “अ” मध्ये त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
करण्यात येत आहे. 
२. जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांना पुढील 
अटींच्या अधिन राहून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 

(१ पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाजेष्ठतेनुसार 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

(२) सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या रिट पिटीठान स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन 
स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या 
निर्णयानुसार सदर रिट याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. 

(३) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

(४ सदर पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्याबाबतीत सा.प्र.वि., 
शासन निर्णय, दि.१२.९.२०१६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 
३. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील 
नियम ८ व १० खाली विभागीय चौकशी चालू अथवा प्रस्तावित /न्यायालयीन WHROV/FIR दाखल 
नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. तथापि, 
यापैकी एखादया अभियंत्याच्या विरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायालयीन 
प्रकरण/॥३ दाखल असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे आदेशा आपोआप रद्द होतील. 


शासन आदेश HAH: पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७५ /सेवा-२ 


प्रत, 


Cc WwW A -5 


४. सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील अ.क्र.२९ येथील अभियंत्यांना सेवा जेष्ठतेनुसार व दिव्यांग 
आरक्षणानुसार पात्र आणि अ.क्र. ७१ व ७२ येथील अभियंत्यांना दिव्यांग प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
५. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना अशी विनंती करण्यात येते की, 
त्यांच्याकडे नियुक्‍त असलेल्या परिशिष्ट “अ” मधीळ अधिकाऱ्यांना सदर पदोन्नतीच्या आदेशानुसार 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न 
जाता रुजू होण्याचे आदेश द्यावेत. 
६. संबंधित कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांनी पदोन्नतीने पदस्थापना केलेल्या पदावर या 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत रूजू व्हावे, अन्यथा, सा.प्र.वि.,अधिसूचना, 
दि.१४.७.२०२१ नुसार संबंधित कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 
१९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी 
पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील. 
७. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद यांना कळविण्यात येते की,पदोन्नत अभियंते १ महिन्याच्या आत रुजू न झाल्यास परि.६ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार शासन स्तरावर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी sen अधिकाऱ्यांची नांवे 
शासनास कळवावीत. 
८. सदर पदोन्नती आदेशान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आस्थापनेवरील पदावर पदस्थापना 
दर्शविलेले अधिकारी वगळून, अन्य ठिकाणी पदस्थापना दर्शविलेली पदे प्रतिनियुक्‍तीची पदे आहेत. 
सदर नियुक्ती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिच्छेद दोन मध्ये विहीत केलेल्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
Ns सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५///.॥8॥१8॥/७9॥[॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०३१५५६५३८५१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Patil Swati Sach 
Mi 


00032, st=MAHARASHTRA, 


4 
2.5.4.20=a08a4a756cd7e1e 1 ea2a6F91922d 101 03cebd44790093322544672 
atil Swati Sachin 8: 
॥ 


ber=41a9218232bbaea65861213d86d 1 08ea7c48905da5f33dba9c8 
acl 


f6662cb8f9e18, cn=Patil Swati 
Date: 2021.12.03 21:51:01 +05'30' 


(स्वा.स.पाटील) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाळलेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई( पत्राने) 

सर्व मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

मुख्य अभियंता,राष्ट्रीय महामार्ग(सा.बां), कोकण भवन, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


Public Works Department, 


शासन आदेश HAH: पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७५ /सेवा-२ 


५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद(सर्व जिल्हे) 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

८. सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 

९. प्रशासकीय अधिकारी, कारागृह महानिरीक्षक कार्यालय, पुणे 

१०. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. सह सचिव (सं.नि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद सर्व पदोन्नत पदोन्नत जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता 
(पदविकाधारक) यांना संबधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत. 

१८.कार्यासन सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७५ /सेवा-२ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा क्र. पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७५/सेवा-२ दि.०३.१२.२०२१ सोबतचे 


परिशिष्ट- “अ 


अ.क्र. | जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ जात प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
अभियंता (पदविकाधारक) यांचे नांव महसूल विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 

१. | पोपट बळीराम जोगदंड खुला औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, बीड 

२. | गौतमरामाजी पाटील अ.जा. नागपूर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ मर्या., मुंबई (शिबीर 
कार्यालय, नागपूर) 

३. | चंद्रशेखर रुपचंद चोपडेकर भ.ज-क नाशिक श्री. चोपडेकर यांचे पदस्थापनेचे 
आदेशा स्वंतत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 

४. । राजेंद्र रामभाऊ मोरे अ.जा. अमरावती जि.प. (बांध) उप विभाग, 
बुलडाणा 

५. । रविंद्र इच्छाराम गिरी भ.ज-अ कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. 
(बांध.) विभाग, अलिबाग, जि. 
रायगड 

६. | देवेद्र दत्ताराम भोगले इ.मा.व. कोकण-१ जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
रत्नागिरी 

७. | केशव उत्तम Vane अ.जा. नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, मार्ग 
प्रकल्प विभाग, जळगांव 

८. ।भुजंगना. हिरे अ.जा. नागपूर जि.प.(बांध.) उप विभाग, अहेरी, 
जि.गडचिरोली 

९. । आर.एन.मोहिते खुला औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
विभाग, उस्मानाबाद 

qo. | जालिदर नरहरी भोरे खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, गेवराई, 
जि.बीड 

११. | मनोहर रंगराव पाटील खुला पुणे पुल टेहळणी उप विभाग, पुणे 

१२. | शंकर गोटीराम घाटोळ खुला अमरावती सा.बां. उप विभाग, अकोट, जि. 
अकोला 

१३. | पंडित महादेव लोहार भ.ज-ब पुणे उप अभियंता, कारागृह 
महानिरीक्षक कार्यालय, पुणे 

१४. | अशोक सुरेश इंगोले अ.जा. कोकण-२ जि.प. (बांध.) उप विभाग, रोहा, 
जि.रायगड 

१५. | अशोक महादेवरा मेढे अ.जा. नागपूर जि.प (बांध.) उप विभाग, 
रामटेक जि.नागपूर 

१६. | उदय पुरूषोत्तम बुरजे खुला अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
जळगांव जामोद, जि.बुलडाणा 

qo. | हरिभाऊ रामचंद्र शोगर भ.ज-ब औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. 


(बांध.) विभाग, उस्मानाबाद 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७५ /सेवा-२ 


अ.क्र. | जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ जात प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
अभियंता (पदविकाधारक) यांचे नांव महसूल विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 

१८. | शांकर विश्वनाथ मोहिते खुला औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
भूम,जि. उस्मानाबाद 

१९. | दिलीप सिताराम शेगावकर अ.जा. नागपूर पुल सर्वेक्षण व टेहळणी उप 
विभाग, नागपूर 

२०. | सुरेश तुळजाराम नवरखेले भ.ज-ब औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
चाकूर, जि.लातूर 

२१. | सुरेश धर्माजी कराळे खुला नाशिक जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
नवापूर, नंदूरबार 

२२. | जयंत गणपतराव जाधव खुला औरंगाबाद जि.प. (बांध) उप विभाग, लातूर 

२३. | राजेंद्र नारायण लोखंडे इ.मा.व. नाशिक उप अभियंता, प्रधानमंत्री 
ग्रामसडक योजना, अहमदनगर 

२४. | संजय त्रिबक घुले भ.ज-ड नाशिक जि.प. (बांधू) उप विभाग, 
नेवासा, जि.अहमदनगर 

२५. | सतिष Healey कानिटकर अ.जा. नाशिक जि.प. (बांध) उप विभाग, पारनेर 
जि.अहमदनगर 

२६. | रविद्र आत्माराम साडेकर इ.मा.व. नाशिक सा.बां. उप विभाग, अहमदनगर 

२७. | अरूण रामभाऊ पोहाणे इ.मा.व. नागपूर जि.प. (बांध.) उप विभाग, वर्धा 

२८. | दिलावरखान नियामतखान पठाण । खुला अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
देऊळगांव राजा, जि.बुलडाणा 

२९. | प्रकाडा राजाराम पाटील अ.जा. अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग क्र.२, 

(दिव्यांग) अमरावती 

३०. | मोहन शामराव अरबट इ.मा.व. अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
अकोट, जि.अकोला 

39. | गजानन लक्ष्मण चोपडे इ.मा.व. अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग, वणी, 
जि.यवतमाळ 

३२. | वासुदेव ज्ञानदेव पाटील इ.मा.व. अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग, वाशिम 

33. | कैलासपती नामदेव शहारे अ.जा. नागपूर जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
एटापल्ली, जि.गडचिरोली 

३४. | तानाजी नारायण दळवे खुला पुणे जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
मोहोळ, जि.सोलापूर 

३५. | दिलीप पांडुरंग गौडरे खुला पुणे जि.प. (बांध.) उप विभाग, बार्शी, 
जि.सोलापूर 

३६. | दिलीप भिमराव कुलकणी खुला कोकण-२ जि.प.(बांध.) उप विभाग, 


पनवेल, जि.रायगड 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७५ /सेवा-२ 


अ.क्र. | जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ जात प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
अभियंता (पदविकाधारक) यांचे नांव महसूल विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 
३७. | सुनिल दत्तात्रय चांदवाडकर इ.मा.व. औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
अंबेजोगाई, जि.बीड 
३८. | प्रताप विश्वनाथ जाधव खुला नाशिक जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
संगमनेर,जि. अहमदनगर 
३९. | लक्ष्मण तुकाराम कलऱीटी खुला औरंगाबाद उप अभियंता, अधीक्षक अभियंता 
कार्यालय, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना, औरंगाबाद 
४०. | सुर्यभान भिमराज रूपनर भ.ज-क नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
विभाग, जळगांव 
४१. | संजय लक्ष्मण खेले भ.ज.-ड नाशिक जि.प. (बांध.) उप विभाग, राहूरी, 
जि.अहमदनगर 
४२. | सुभाष बळीराम उढाण खुला औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
गेवराई,जि.बीड 
४३. | स्नेहा शंकर चव्हाण खुला पुणे पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, पुणे 
४४. | ठफीक जहिरुद्दीन नाईकवाडी खुला पुणे जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
(होख) करमाळा,जि.सोलापूर 
४५. | अशोक आण्णा रननवरे खुला पुणे जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
माळशिरस,जि.पुणे 
४६. | मोहम्मद जुल्फेकार अनीस खुला नागपूर जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
साकोली,जि.भंडारा 
४७. | संजय नामदेव लवटे भ.ज.-क पुणे जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
पंढरपूर, जि.सोलापूर 
४८. | जगन्नाथ विठ्ठल मुळीक खुला पुणे जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
सांगोला ,जि.सोलापूर 
४९. | रविकिरण नानासाहेब कुलकर्णी खुला औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, कळंब, 
जि. उस्मानाबाद 
yo. | संजय मारोतराव ठेगणे इ.मा.व. नागपूर जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
गडचिरोली 
५१. | दशरथ भिमराव राठोड वि.जा-अ पुणे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ मर्या., मुंबई ( शिबीर 
कार्यालय- पुणे) 
५२. | सुरेश केदा आहेर खुला नाशिक जि.प. (बांध.) उप विभाग, सिन्नर, 
जि.नाशिक 
५३. | प्रदिप नरहरी वाणी खुला नाशिक जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
कळवण,जि.नाशिक 
५४. | ज्ञानेश्वर निळकंठराव दौलतकर इ.मा.व. नागपूर जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
देवळी, जि. वर्धा 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७५ /सेवा-२ 


अ.क्र. | जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ जात प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
अभियंता (पदविकाधारक) यांचे नांव महसूल विभाग 
(सर्वश्री/श्रीमती) 

५५. | मोरेश्वर पांडुरंग माथनकर इ.मा.व. नागपूर जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
जिवती, जि.चंदपूर 

५६. | मिलिद कृष्णराव देशपांडे खुला नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
विभाग क्र.२, नागपूर 

५७. | संजयसिह विजयसिह पवार खुला अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
महागांव, जि. यवतमाळ 

५८. | जवाहर महादेवराव फटींग इ.मा.व. नागपूर जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
धानोरा, जि. गडचिरोली 

५९. | प्रमोद किशोरसिह राजपूत वि.जा-अ नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
(आदि.) विभाग, चंद्रपूर 

go. | अनिल सदाशिवराव टिपले इ.मा.व. नागपूर जि.प. (बांध.) उप विभाग, चंद्रपूर 

६१. | विजयकुमार श्रीधरराव डहाळे इ.मा.व. औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
औरंगाबाद 

६२. | मंचुकलाल मारोतराव गोंगले अ.जा. नागपूर जि.प. (बांध) उप विभाग, मूल, 
जि.चंद्रपूर 

६३. | कृष्णाजी आनंदराव पाटील खुला पुणे इमारती सर्वेक्षण उप विभाग, 
पुणे 

६४. | नारायण सदाशिवराव अवधूत भ.ज-ब औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, धारूर , 
जि.बीड 

६५. | दिनकररां. बंड इ.मा.व. नाशिक जि.प.(बांध.) उप विभाग, 
अकोले, जि.अहमदनगर 

६६. | हेमंत दादासाहेब आसमवार भ.ज-ब नागपूर जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
नागपूर जि.नागपूर 

६७. | बाळासाहेब तुळशिराम खेडकर भ.ज-ड औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
आष्टी, जि. बीड 

६८. | अशोक भिकाजी शिदे खुला नाशिक जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
सटाणा, जि.नाशिक 

६९. | विनायक ल. बाविस्कर अ.जा. औरंगाबाद उप अभियंता, प्रधानमंत्री 
ग्रामसडक योजना, औरंगाबाद 

७०. | दिलीप garda तिखे इ.मा.व. कोकण-१ जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
गुहागर, जि. रत्नागिरी 

७१. | अरूण एकनाथ अपराज खुला कोकण-१ जि.प. (बांध.) उप विभाग, खेड, 

(दिव्यांग) जि.रत्नागिरी 
७२. | सुनिल लक्ष्मण साळुंखे अ.जा. नाशिक जि.प.(बांध.) उप विभाग क्र.२, 
(दिव्यांग) धुळे 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


